मुख्यमंत्री पशञुस्वास्थ योजना 
पशुपालकांच्या दारापर्यंत Vasa सेवा 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यात फिरते 
पशुचिकित्सा पथक सुरू करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- पविआ-१०१७/प्र.क्र.८७/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २८ जून, २०१९ 


वाचा:- कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्रमांक पविआ -१०१७/प्र.क्र.८७/पदुम-३, 
दिनांक २५.२.२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

पशुपालकांच्या दारापर्यंत WOU पश्ुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी, राज्यात 
सद्या कार्यरत असलेल्या ६५ फिरत्या पशुवैद्यकीय दवाखान्या व्यतिरीक्त “मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ योजना” 
या राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत राज्यातील ८० तालुक्यांमध्ये नवीन फिरते पश्ञुचिकित्सा पथक स्थापन 
करण्यास वाचायेथील दिनांक २५.२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. सदर शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र.९ नंतर खालीलप्रमाणे मजकूर समाविष्ट करण्यात येत 
आहे. 


“परिच्छेद क्र-९ अ सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९२/ २०१९/ 
व्यय-२, दिनांक ७.६.२०१९ अन्वये त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.” 
3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०६२८१२०४३५०४०१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VIJAY KARBHARI 
CHAUDHARI > 


(विजय का.चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे- ०७. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- १/२, मुंबई / नागपूर. 
४. मा. मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

६. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पविआ-१०१७/प्र.क्र.८७/पदुम-३ 


८. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, 

९. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, 

१०. सर्व जिल्हा पद्चुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद 
११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३. निवड नस्ती (पदुम- ३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


